प्रशासकीय मान्यता 
सन-२०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना 
आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : खरेदी २०१९ /प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/विविधयोजना/ 
सामाईकयंसाख/प्रमा/२१७५१/१-म/२०१९, दिनांक : १८.०९.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आवश्‍यक यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रुपये २५,७०,२९,२८०/- (रुपये पंचवीस कोटी सत्तर लक्ष 


एकोणतीस हजार दोनशे ऐंशी फक्त ) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री 


“परिशिष्ट अ” मध्ये संस्थांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या तपश्ीलानुसार (नग संख्या, प्रतिनग किंमत, 


एकूण किंमत, निधीचे माध्यम) संबंधित लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून खरेदी करण्यास 


या झासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


याबाबत “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या निधीच्या माध्यमाच्या अनुषंगाने संबंधित तपशीलवार 


लेखाशीर्ष “परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव 


दि फुलली ऑटोमेटेड रॅन्डम अक्सेस क्लिनीकल केमिस्ट्री अॅनेलायझर 


२ | फायबर आप्टीक ब्रान्कोस्कोप 


३ | सिरिंज इन्फ्युजन पंप 


४ | डिफीब्रीलेटर / बायफेजिक डिफीब्रीलेटर 


५ | मल्टीपॅरा मॉनिटर (५ पॅरा) 


& | मल्टीपॅरा मॉनिटर (७ पॅरा) 


७ । व्हेन्टीलेटर / व्हेन्टीलेटर (अँडल्ट अँण्ड पेडीअँट्रीक) / पेडीअँट्रीक व्हेन्टीलेटर / 
आयसीयु व्हेन्टीलेटर / हाय एन्ड आयसीयु व्हेन्टीलेटर) 


८ | निओनेटल व्हेन्टिळेटर 


९ | अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन / अँनेस्थेशिया ach स्टेशन विद व्हेन्टिळेटर मल्टीपॅरा 
मॉनिटर 


| qo | o | अँनेस्थेशिया deh स्टेडान हाय एन्ड 


) a q | अँनेस्थेशिया मशिन / बाईल्स AB 


१२ | १०० एमए पार्टंबळ एक्स-रे मशिन 


१३ | कॉम्प्युटराईज्ड रेडीओग्राफी मशिन मल्टीलोडर (मेमोग्राफी कॉम्पेटीबल) 


१४ । हाय एन्ड युएसजी मशिन विद कलर डॉप्लर विद इलेस्टोग्राफी विद ३डी/४डी 
कॅपेबिलीटी 


१५ | मिडरेन्ज युएसजी मशिन विद कलर डॉप्लर विद ४ प्रोब 


१६ | बेसिक युएजी अण्ड कुलर डॉप्लर मशिन 


१७ । हार्मानिक स्काळपेल / अल्ट्रासोनिक कटींग अँण्ड कॉएग्युलेशन डीव्हाईस विद 
अँडव्हान्स आरएफ एनर्जी 


१८ | बायपोलर कॉटरी मशिन / इलेक्ट्रोसजिकल कॉटरी 


१९ | एलईडी ओटी लाईट विद एचडी HAT / डबल डोम एलईडी लाईट 


२० । ओटी टेबल हायड्रालिक / मोटोराईज्स ओ.टी. टेबल 


२१ । मायक्रा डिब्रायडर विद आल स्टॅण्डर्ड अक्सेसरीज 


२२ | २-डी इको विद कलर sito विद अँडल्ट प्रोब 
२३ । हेमोडायलीसीस मठिन 


पृष्ठ ३४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव 


२४ | आटोमेटेड आयडेन्टिफीकेशान अँण्ड ससेप्टीबीलीटी टेस्टींग सिस्टिम 


२५ । इसीजी मशिन १२ चॅनेल 


२६ | यंग लेझर 
२७ | Uthat 
२८ | पेरिमीटर 


२९ | नान कान्टक्ट टांनोमीटर 


३० | आप्थेल्मीक ओपरेटींग मायक्रोस्कोप (अँडव्हान्सड) 


३१ «| बबल सीपॅप 


३२ | डबल सरफेस फोटोथेरपी युनिट 


३३ | रेडीअन्ट हिट वार्मर 


३४ । इलेक्ट्रोनिक न्युमेटीक chad] 


३५ । व्हिडीओ ईइजी मशिन 


३६ | पल्मनरी har टेस्ट मशिन (होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ) 


३७ । हाय फ्रिक्वेन्सी सी-आर्म ईमेज इंटेन्सीफायर 


अटी :- 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर असलेल्या 


निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्‍त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 


असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात यावी. 


तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून राहणार नाही याची 


खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 


भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत 


कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३४ पैकी ३ 


Go 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे या 


बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत करण्याबाबत" निर्गमित शासन 
निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 


२६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री 


संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु हाकणारे किमान 


तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे 


संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व सदर 


यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 


लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च Host जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


Wd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील परिच्छेद 


क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 


अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त Tea नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च संबंधित संस्थेस 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थापरत्वे परिशिष्ट ब मध्ये 


नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातर्गत मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२००११ ५१५५००५२८१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


“aT 29 व “ब जक DAHALE 
सोबत बत र परिशिष्ट रे STS ST व . DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50 
897b7b2244d66593f50dd713da83860912 


503, postalCode=400032, 

M U R L | D H A R street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec 
0978235f63f80f0bc4317129bf381eb48778 


R A O D A H A L E f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.01.15 17:31:48 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहाहर/ नागपूर/ 
औरंगाबाद/अकोला/सोलापूर/नांदेड/लातूर/धुळे/पुणे/मिरज. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये व ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 

६. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 

७. अधिष्ठाता, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री. छत्रपती शिवाजी 
महाराज सामान्य रुग्णालय, सोलापूर 

८. अधिष्ठाता, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपूरी, 
नांदेड 

९. अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 

१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


११.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

१२.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज 

१८.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 

१९.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर 

२०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 

२१.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर 

२२.अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 

२३.अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

२४.अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे 

२५.अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 

२६.अधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 

२७.प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ्य केंद्र, वांद्रे (पू), मुंबई 

२८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/लातूर/कोल्हापूर/बीड/सोलापूर/चंद्रपूर/सांगली/ 
अकोला/सोलापूर/औरंगाबाद/धुळे/गोंदिया/यवतमाळ/नांदेड. 

३१. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१९ /प्र.क्र.२७६/प्रशा-१, 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 
अ.क्र.। यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग । प्रतीनग | एकूणकिंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
2 3 Ea षु ६ 1 ७ 
फुलली ऑटोमेटेड शासकीय १५००००० १५००००० | राज्य योजना 
रॅन्डम ARNT वैद्यकीय (४२१० 
क्ळलिनीकल महाविद्यालय व १६२९) 
केमिस्ट्री कर्करोग 
अँनेलाईझर रुग्णालय, 
: औरंगाबाद 
1. शासकीय | १५००००० १५००००० | राज्य योजना 
Clinical वैद्यकीय (४२१० 
Chemistry महाविद्यालय व १६२९) 
Analyzer 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
लातूर 
एकूण २ एकूण ३०००००० 
Fiber Optic छत्रपती प्रमिला 7 4400000 १५००००० | राज्य योजना 
४०9०706079 । Saray सवोपचार (४२१० 
फायबर ऑप्टीक रुग्णालय, १६२९) 
ब्रॉन्कोस्कोप कोल्हापूर 
पद्मभूषण | १५००००० १५००००० | राज्य योजना 
वसंतदादा (४२१० 
पाटील १६२९) 
शासकोय 
रुग्णालय, 
सांगली 
शासकीय र्ष १५००००० १५००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 


पृष्ठ ३४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
हिं २ ३ Ez षु & | 6 | 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
एकूण ३ एकूण ४५००००० 
3 | Syringe Infusion पद्मभूषण | १ ४५००० ४९५००० | राज्य योजना 
धा) वसंतदादा (४२१० 
सिरिंज इन्फ्युजन पाटील १६२९) 
पंप शासकोय 
रुग्णालय, 
सांगली 
शासकीय १२ ४५००० ५४०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
मिरज 
शासकीय | ० ४५००० ४५०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
अकोला 
शासकीय ३० ४५००० १३५०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
गोंदिया 
श्री. वसंतराव । ० ४५००० ४५०००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 


पृष्ठ ३४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Ez 4 & | 6 | 
यवतमाळ 
सर ज.जी. समूह i o | ४५००० ४५०००० | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
एकूण | ८३ एकूण ३७३५००० 
X Defibrillator / Tre शासकीय / 300000 300000 | राज्य योजना 
Biphasic वैद्यकीय (४२१० 
Defibrillator 
महाविद्यालय, १६२९) 
डिफीब्रीलेटर / मुंबई 
बायफेजिक डॉ. UPR | ५ ३००००० १५००००० | राज्य योजना 
डिफीब्रीलेटर चव्हाण (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
शासकीय 7 300000 300000 | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
श्री. स्वामी ६ ३००००० १८००००० | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 


पृष्ठ ३४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Ez षु & | 6 | 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
श्रीभमाऊसाहेब | २ ३००००० ६००००० | राज्य योजना 
हिरे शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय, 
धुळे 
सर ज.जी. समूह | ३००००० 300000 | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
एकूण | १६ एकूण ४८००००० 
षु Multipara Monitor छत्रपती ur टॅ २५०००० २०००००० | राज्य योजना 
OFay) राजे सर्वोपचार (४२१० 
मल्टीपॅरा मॉनिटर रुग्णालय, १६२९) 
(५ पॅरा) कोल्हापूर 
डा. वैशंपायन । २५०००० २५०००० | राज्य झासन 
स्मृती शासकीय हिस्सा 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, २१२४) 
सोलापूर 
नागरी स्वास्थ्य | २५०००० 240000 | राज्य योजना 
केंद्र, वांद्रे (पू), (४२१० 
मुंबई १६२९) 
पद्मभूषण ० | २५०००० २५००००० | राज्य योजना 
वसंतदादा (४२१० 
पाटील १६२९) 


पृष्ठ ३४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु & | 0 | 
शासकोय 
रुग्णालय, 
सांगली 
शासकीय । २५०००० 240000 | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
मिरज 
शासकीय ६ २५०००० १५००००० | योजनेत्तर 
वैद्यकीय (२२१० 
महाविद्यालय व ५११२) 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
अकोला 
शासकीय २६ | २५०००० ६५००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
लातूर 
श्री. छत्रपती २ २५०००० ५००००० | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 
श्री. वसंतराव | ६ | २५०००० १५००००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 


पृष्ठ ३४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 


किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Ex षु & ॥. _ 199. ॥ 
श्री. स्वामी ८ २५०००० 2000000 | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
सर ज.जी. समूह | ६ | २५०००० १५००००० | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
SANTA ४ | २५०००० १०००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, धुळे (४२१० 
१६२९) 
एकूण | ७९ एकूण १९७५०००० 
न Multipara Monitor पद्मभूषण २ ९००००० ८००००० | राज्य योजना 
(ययात) वसंतदादा (४२१० 
मल्टीपॅरा मॉनिटर पाटील १६२९) 
(७ पॅरा) शासकीय 
रुग्णालय, 
सांगली 
शासकीय 4 ४००००० २०००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
गोंदिया 
शासकीय 8 ४००००० १६००००० | राज्य योजना 


पृष्ठ ३४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
२ 3 Es षु ६ !._ ७ | 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
श्री. वसंतराव | ४ | ४००००० १६००००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
सर ज.जी. समूह | ३ | ४००००० १२००००० | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
एकूण | १८ एकूण ७२००००० 
Ventilator / छत्रपती प्रमिला २ १२००००० २४००००० | राज्य योजना 
eae राजे सर्वोपचार (४२१० 
Paediatric रुग्णालय, १६२९) 
Ventilator / ICU कोल्हापूर 
Ventilator / High = — 
End ICU डॉ. वैशंपायन | 3 | १२००००० ३६००००० | राज्य योजना 
Ventilator स्मृती शासकीय (४२१० 
व्हेन्टीलेटर / वैद्यकीय व 
—— महाविद्यालय, 
(अडल्ट अँण्ड सोलापूर 
पेडीअँट्रीक) / डॉ. HRT | ३ | १२००००० ३६००००० | राज्य योजना 
पेडीअँट्रीक चव्हाण (४२१० 
केन्टीलेठर / शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 


पृष्ठ ३४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ay २ ३ Es षु ६ | ७ 
आयसीयु महाविद्यालय व 
व्हेन्टीलेटर / हाय | रुग्णालय, 
एन्ड आयसीयु | विष्णुपूरी, नांदेड 
व्हेन्टीलेटर) डॉ. HRT | ४ | १२००००० ४८००००० | राज्य योजना 
चव्हाण (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
डॉ. शंकरराव | १२००००० १२००००० | राज्य शासन 
चव्हाण हिस्सा 
शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय २१२४) 
महाविद्यालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
शासकीय ३ | १२००००० ३६००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
शासकीय | १२००००० १२००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
अकोला 
शासकीय ८ | १२००००० ९६००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 


पृष्ठ ३४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
Ea 2 3 Ez षु & | 6 | 
गोंदिया 
श्री. छत्रपती ६ | १२००००० ७२००००० | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 
श्री. वसंतराव | ४ | १२००००० ४८००००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
श्री. वसंतराव | ७ | १२००००० ८४००००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय, 
यवतमाळ 
श्री. स्वामी ६ | १२००००० ७२००००० | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
ससून सर्वोपचार | २ | १२००००० २४००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, पुणे (४२१० 
१६२९) 
एकूण | Yo एकूण ६००००००० 


पृष्ठ ३४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
a 2 3 4 & | ७ 
८ Neonatal डा. वैशंपायन १२००००० २४००००० | राज्य शासन 
Ventilator | स्मृती शासकीय हिस्सा 
निओनेटळ वैद्यकीय (४२१० 
व्हेल्तिलेतेर महाविद्यालय, २१२४) 
सोलापूर 
शासकीय २ | १२००००० २४००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
एकूण एकूण ९८००००० 
९ Anaesthesia Work | छत्रपती प्रमिळा q(900000 ३४००००० | राज्य योजना 
1. ला राजे सर्वोपचार (8290 
Station with रुग्णालय, १६२९) 
Ventilator with कोल्हापूर 
Multipara Monitor — 
Sl. शंकरराव | १७००००० १७००००० | राज्य योजना 
अनेस्थेशिया वर्क चव्हाण (४२१० 
स्टेशन / शासकीय १६२९) 
अनेस्थेशिया वर्क वैद्यकीय 
Kear विद महाविद्यालय व 
व्हेन्टिलेटर रुग्णालय, 
मल्टीपॅरा मॉनिटर | विष्णुपूरी, नांदेड 
राजर्षी छत्रपती | १७००००० १७००००० | राज्य योजना 
शाहू महाराज (४२१० 
शासकीय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
कोल्हापूर 
शासकीय | १७००००० १७००००० | २२१० ५०६८ 
वैद्यकीय (योजनेत्तर) 


पृष्ठ ३४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ ४ षु & | 6 | 
महाविद्यालय, 
अकोला 
शासकोय श्‌ १७००००० १७००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
ससून सर्वापचार | २ | १७००००० ३४००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, पुणे (४२१० 
१६२९) 
एकूण Cc एकूण १३६००००० 
। o | Anaesthesia Work | डॉ. ठांकरराव 2200000 ५८००००० | राज्य योजना 
Station High End चव्हाण (४२१० 
अँनेस्थेशिया वर्क शासकीय १६२९) 
स्टेन हाय एन्ड वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
शासकीय | २९००००० २९००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
एकूण | ३ एकूण ८७००००० 
| १ Anaesthesia पद्मभूषण | ३२०००० 320000 | राज्य योजना 
र वसंतदादा (४२१० 
पाटील १६२९) 
अँनेस्थेशिया मशिन ठासकीय 
/ बॉईल्स मशिन रुग्णालय, 
सांगली 


पृष्ठ ३४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ 4 & be al 
श्री. स्वामी ३२०००० ९६०००० | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकीय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
एकूण एकूण १२८०००० 
q2 | 100mA Portable ठासकीय ५९७००० ११९४००० | राज्य योजना 
X-ray Machine वेराकीय (४२१० 
१०० एमए पॉर्टेबल | महाविद्यालय, १६२९) 
एक्स-रे मशिन चंद्रपूर 
श्री. छत्रपती १ ५९७००० ५९७००० | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 
UPA] ३ एकूण १७९१००० 
१३ Computerized नागरी स्वास्थ्य | ३०००००० 3000000 | राज्य योजना 
न (कवा यी, (४२१० 
Multiloader मुंबई १६२९) 
(Mammography 
Compatible) 
कॉम्प्युटराईज्ड 
रेडीओग्राफी मशिन 
मल्टीलोडर 
(मेमोग्राफी 
कम्‌पेटीबल) 
श्री. छत्रपती शि ३०००००० 3000000 | राज्य योजना 


पृष्ठ ३४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु ६ !._ ७. | 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 
एकूण २ एकूण ६०००००० 
१५४ High End USG डॉ. ठांकरराव / ८०००००० ८०००००० | राज्य शासन 
Machine with चव्हाण हिस्सा 2 
Color Doppler चव्हाण हिस्सा 
with शासकीय (४२१० 
Elastography with वैद्यकीय २१२४) 
3D/4D Capability महाविद्यालय 
महाविद्यालय, 
हाय एन्ड युएसजी | विष्णुपूरी, नांदेड 
मशिन विद कलर शासकीय १ ८०००००० ८०००००० | राज्य योजना 
डॉप्लर विद वैद्यकीय (४२१० 
ईलेस्टोग्राफी विद | महाविद्यालय, १६२९) 
३डी/४डी चंद्रपूर 
कॅपेबिलीटी 
THA} २ एकूण १६०००००० 
१५ | Mid Range USG शासकीय i ४२००००० ४२००००० | राज्य शासन 
Machine with वैद्यकीय हिस्सा 
Color Doppler 
with 4 Probes महाविद्यालय, (४२१० 
अकोला २१२४ 
मिड रेन्ज युएसजी आरा er 
रव शासकीय २ | ४२००००० ८४००००० | राज्य शासन 
मशिन विद कलर वतीय — 
3 वैद्यकीय हिस्सा 
डॉप्लर विद ४ प्रोब ग न 
, (४२१० 
लातूर २१२४) 
श्री. छत्रपती | ४२००००० ४२००००० | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 


पृष्ठ ३४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
हि २ ३ Ez 4 & | 6 | 
सोलापूर 
एकूण ४ एकूण १६८००००० 
१६ Basic USG & डॉ. वैशंपायन २२००००० 2200000 | राज्य शासन 
Color Doppler | स्मृती शासकीय हिस्सा 
Machine वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, २१२४) 
बेसिक युएजी अण्ड | सोलापूर 
कुलर डॉप्लर शासकीय | २२००००० २२००००० | राज्य योजना 
मशिन वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
कर्करोग 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
शासकीय १ २२००००० २२००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
मिरज 
शासकोय । २२००००० 2200000 | राज्य शासन 
वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, (४२१० 
अकोला २१२४) 
एकूण ४ | एकूण ८८००००० 
49 | Harmonic Scalpel | डॉ. शांकरराव | २३४६६२० २३४६६२० | राज्य शासन 
ae चव्हाण हिस्सा 
Coagulating शासकीय (४२१० 
Device with वैद्यकीय २१२४) 
Advance RF 
Bac महाविद्यालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 


पृष्ठ ३४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
Ea २ ३ Ex षु & be जा 
शासकीय | २३४६६२० २३४६६२० | राज्य योजना 
हार्मोनिक वैद्यकीय (४२१० 
स्कालपेल / महाविद्यालय व १६२९) 
अल्ट्रासोनिक सर्वोपचार 
कटींग अँण्ड रुग्णालय, 
HIYA TA लातूर 
डीव्हाईस विद शासकोय २३४६६२० २३४६६२० | ४२१० २४९२ 
अँडव्हान्स आरएफ वैद्यकीय 
एनर्जी महाविद्यालय, 
गोंदिया 
शासकीय i २३४६६२० २३४६६२० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
एकूण एकूण ९३८६४८० 
१८. | Bipolar Cautery शासकोय ३५०००० ७००००० | राज्य योजना 
eee ea वैद्यकीय (४३१ 
Cautery महाविद्यालय व १६२९) 
बायपोलर कॉटरी Sete aaa 
रुग्णालय, 
मशिन / औरंगाबाद 
इलेक्ट्रोसर्णिकल aa 
कॉटरी वीत शि ३५०००० 340000 | ४२१० २४९२ 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
गोंदिया 
सर ज.जी. समूह | २ | ३५०००० ७००००० | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 


पृष्ठ ३४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ 3 | 8 4 & | 6 | 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
UPI] ५ एकूण १७५०००० 
१९ | LED OT Light शासकीय i १९७०००० १९७०००० | राज्य योजना 
11 |. 1s (४२१० 
LED Light महाविद्यालय व १६२९) 
कर्करोग VT 
is ee Tae औरंगाबाद 
कॅमेरा / डबल डोम a Saal 
eae a सकीय 7 १९७०००० १९७०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
शासकीय 7 १९७०००० १९७०००० | राज्य शासन 
वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, (४२१० 
मिरज २१२४) 
एकूण | ३ एकूण ५९१०००० 
२० OT Table सकीय २ ३५०००० (09००००० | राज्य योजना 
aoe | तीय (४२१० 
Table महाविद्यालय व १६२९) 
ओटी टेबल | स्य पी 
हायडोलिक , णालय, 
मोटोराईज्स ओ.टी. औरंगाबाद 
टेबल शासकीय 7 340000 340000 | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
लातूर 
श्री. वसंतराव । 3 | ३५०००० १०५०००० | राज्य योजना 


पृष्ठ ३४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ ४ षु & he | 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
श्री. स्वामी | ३५०००० 340000 | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
एकूण ७ एकूण २४५०००० 
२१ Micro Debrider श्री. छत्रपती ६००००० ६००००० | राज्य योजना 
ह व याह किवा महाराज (४२१० 
ccessories 
सर्वोपचार १६२९) 
मायक्रा डिब्रायडर रुग्णालय, 
विद ऑल स्टॅण्डर्ड सोलापूर 
अँक्सेसरीज सेट जार्जस शि ६००००० ६००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, मुंबई (४२१० 
१६२९) 
एकूण) २ एकूण १२००००० 
22 oe Echo with शासकीय | २२५०००० २२५०००० | राज्य योजना 
Adu rope | ea 7) 
महाविद्यालय व १६२९) 
२-डी इको विद सर्वोपचार 
कलर डॉप्लर विद रुग्णालय, 
अँडल्ट प्रोब लातूर 


पृष्ठ ३४ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ 3 | 8 षु & be al 
शासकीय शि २२५०००० 2240000 | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
चंद्रपूर 
श्री. छत्रपती i 2240000 2240000 | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 
एकूण, ३ एकूण ६७५०००० 
23 | Haemodialysis | डॉ. शंकरराव | ५९९२०० ५९९२०० | राज्य योजना 
Machine चव्हाण (४२१० 
हेमोडायलीसीस शासकीय १६२९) 
मशिन वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
सर्वापचार ३ | ५९९२०० १७९७६०० | राज्य योजना 
रुग्णालय, धुळे (४२१० 
१६२९) 
एकूण Ea एकूण २३९६८०० 
२४ Automated डॉ. शंकरराव १ २७००००० २७००००० | राज्य शासन 
11. and चव्हाण हिस्सा 
usceptibility 
Testing System शासकीय (४२१० 
दड वैद्यकीय २१२४) 
pra वतं 120 महाविद्यालय, 
; Sarees 
Pay शासकीय al २७००००० २७००००० | राज्य योजना 
ससेप्टीबीलीटी वैद्यकीय 
टेस्टींग सिस्टिम pee aoe 


पृष्ठ ३४ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Ez षु & | 6 | 
महाविद्यालय, १६२९) 
औरंगाबाद 
एकूण २ एकूण ५४००००० 
२५ | ECG Machine 12 ठासकीय ३ ११०००० 330000 | राज्य योजना 
Channel वेराकीय (४२१० 
इसीजी मशिन १२ | महाविद्यालय, १६२९) 
चॅनेल गोंदिया 
शासकीय i ० | ११०००० ११००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
लातूर 
श्री. स्वामी 3 | ११०००० 330000 | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
एकूण | १६ एकूण १७६०००० 
२६ Yag Laser छत्रपती प्रमिला J १६००००० १६००००० | राज्य योजना 
गा तर राजे सर्वोपचार (४२१० 
रुग्णालय, १६२९) 
कोल्हापूर 
डॉ. शांकरराव : १६००००० १६००००० | राज्य योजना 
चव्हाण (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 


पृष्ठ ३४ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ 3 Ez षु & | 6 | 
रुग्णालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
शासकीय १ १६००००० १६००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
शासकीय i १६००००० १६००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
लातूर 
श्री.माऊसाहेब १ १६००००० १६००००० | राज्य योजना 
हिरे शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय, 
धुळे 
एकूण, ५ एकूण ८०००००० 
२७ A Scan डॉ. शंकरराव २ ३४०००० ६८०००० | राज्य शासन 
तीत चव्हाण हिस्सा 
शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय २१२४) 
महाविद्यालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
श्री. स्वामी शि ३४०००० ३४०००० | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 


पृष्ठ ३४ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु & | ७ | 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
एकूण, ३ एकूण १०२०००० 
२८ Perimeter शासकीय | १८००००० १८००००० | राज्य योजना 
oe वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय व १६२९) 
सर्वोपचार 
रुग्णालय, 
लातूर 
ससून सर्वापचार i १८००००० १८००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, पुणे (४२१० 
१६२९) 
WPT} २ एकूण ३६००००० 
२९ Non Contact डॉ. वैठांपायन । ६५०००० ६५०००० | राज्य योजना 
Tonometer स्मृती शासकीय (४२१० 
नॉन कॉन्टक्ट वैद्यकीय १६२९) 
टॉनोमीटर महाविद्यालय, 
सोलापूर 
शासकीय 7 ६५०००० ६५०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
मिरज 
श्री. स्वामी । ६५०००० ६५०००० | राज्य योजना 
रामानंद तीर्थ (४२१० 
ग्रामीण १६२९) 
शासकोय 
वैद्यकीय 


पृष्ठ ३४ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु & | 0 | 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
श्री.माऊसाहेब । ६५०००० ६५०००० | राज्य योजना 
हिरे शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय, 
धुळे 
एकूण ४ एकूण २६००००० 
३० Ophthalmic डॉ. IHW | २३००००० २३००००० | राज्य योजना 
reine | “नहा रप. 
(Advanced) शासकीय १६२९) 
पोत वैद्यकीय 
ee महाविद्यालय व 
ओपरेटींग —— 
Sees रुग्णालय, 
PRPS | दिष्णुपुरी, नांदेड 
>. सर्वोपचार | २३००००० 2300000 | राज्य योजना 
रुग्णालय, धुळे (४२१० 
१६२९) 
एकूण २ एकूण ४६००००० 
३१ Bubble CPAP छत्रपती प्रमिळा | २ ३१०००० ६२०००० | राज्य योजना 
बंब राजे सर्वोपचार (४२१० 
रुग्णालय, १६२९) 
कोल्हापूर 
श्री. छत्रपती २ ३१०००० ६२०००० | राज्य योजना 
शिवाजी महाराज (४२१० 
सर्वोपचार १६२९) 
रुग्णालय, 
सोलापूर 


पृष्ठ ३४ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रतीनग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु & | ७ 
श्री. वसंतराव | ४ | ३१०००० १२४०००० | राज्य शासन 
नाईक शासकीय हिस्सा 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, २१२४) 
यवतमाळ 
एकूण एकूण २४८०००० 
३२ Double Surface पद्मभूषण (90000 ६३०००० | राज्य योजना 
त वसंतदादा (४२१० 
पाटील १६२९) 
डबल सरफेस शासकीय 
फोटोथेरपी युनिट | रुग्णालय, 
सांगली 
शासकीय ह ७०००० ५६०००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
गोंदिया 
श्री.वसंतराव । ४ ७०००० २८०००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
एकूण । २१ एकूण १४७०००० 
३३ Radiant Heat पद्मभूषण १८ ६०००० १०८०००० | राज्य योजना 
ठी वसंतदादा (४२१० 
रेडीअन्ट हिट वॉर्मर | पाटील १६२९) 
शासकोय 
रुग्णालय, 
सांगली 


पृष्ठ ३४ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ह्ये २ ३ Es षु & be al 
श्री. वसंतराव | १२ ६०००० ७२०००० | राज्य योजना 
नाईक शासकीय (४२१० 
वैद्यकीय १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
एकूण | ३० एकूण १८००००० 
३४ Electronic सर ज.जी. समूह | 2 | ७००००० १४००००० | राज्य योजना 
राम रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
इलेक्ट्रोनिक वैद्यकीय 
न्युमेटीक shade | महाविद्यालय, 
मुंबई 
सेट जार्जस 7 ७००००० ७००००० | राज्य योजना 
रुग्णालय, मुंबई (४२१० 
१६२९) 
एकूण 3 एकूण २१००००० 
३५ Video EEG छत्रपती प्रमिला 7 ७००००० ४००००० | राज्य योजना 
र राजे सर्वोपचार (४२१० 
व्हिडीओ ईइजी रुग्णालय, १६२९) 
मशिन कोल्हापूर 
शासकीय / ४००००० ४००००० | राज्य योजना 
वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
लातूर 
एकूण २ एकूण ८००००० 
३६ Sau ठासकीय | २६००००० २६००००० | राज्य योजना 
|| era (४२१० 
Body महाविद्यालय, १६२९) 


पृष्ठ ३४ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नावा | संस्थेचे नावा । नग | प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 
ary २ ३ Ez षु ६ | ७ 
Plethysmograph) औरंगाबाद 
पायात eae शासकीय i २६००००० २६००००० | राज्य योजना 
टेस्ट मशिन (होल वैद्यकीय eee 
बॉडी महाविद्यालय, १६२९) 
प्लेथिस्मोग्राफ) व 
एकूण २ एकूण ५२००००० 
३७ | आशा Frequency । ग्रॅन्ट शासकीय 7 १४००००० १४००००० | राज्य योजना 
imac | वैद्यकीय (४२१० 
महाविद्यालय, १६२९) 
हाय फ्रिक्वेन्सी सी- मुंबई 
आर्म ईमेज छत्रपती प्रमिळा 7 १४००००० १४००००० | राज्य योजना 
इंटेन्सीफायर | राजे सर्वोपचार (४२१० 
रुग्णालय, १६२९) 
कोल्हापूर 
डॉ. शांकरराव | १४००००० १४००००० | राज्य योजना 
चव्हाण (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
विष्णुपूरी, नांदेड 
सर ज.जी. समूह | १४००००० १४००००० | राज्य योजना 
रुग्णालये व ग्रॅन्ट (४२१० 
शासकोय १६२९) 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
एकूण EF ५६००००० 
एकूण बेरीज | ४१७| एकूण | २५,७०,२९,२८० 


पृष्ठ ३४ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव संस्थेचे नावा । नग । प्रती नग | एकूण किंमत । निधी 
किंमत माध्यम 

za २ ३ Pe] 4 नि | ७ | 
बेरीज 


पृष्ठ ३४ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट ब” 


परिशिष्ट अ मधील रकाना क्रमांक ७ - निधीचे माध्यम अनुषंगाने संबधित लेखाशीर्षे 


राज्य योजना (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा rs) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 

श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
(४२१० १६२९) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


राज्यश्शासनाचा २५ टक्के हिस्सा (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा Bry) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(०० - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३९) - राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे व नविन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे 
(४२१० २१२४) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ ३४ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२७६/प्रशा-१ 


मागणी क्र.--एस १ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५- वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५- विषमचिकित्सा 
(०३) - वैद्यक महाविद्यालये 
(०३) (२९) - शासकीय वैद्यक महाविद्यालय, अकोला (अनिवार्य) (२२१० ५०६८) 
५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


मागणी क्र.-एस १ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५- विषमचिकित्सा 
(००)(४३)- विद्यमान जिल्हा / संदर्भ रुग्णालयांशी संलग्नित नवीन 

वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे (शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, गोंदिया) (राज्य हिस्सा Yo Tah) (कार्यक्रम) 
(४२१० २४९२) 

५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


मागणी क्र.--एस १ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
(०२) - मुफसल रुग्णालये व दवाखाने - मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय अध्यापन रुग्णालये 
(०२)(१७) - सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला (अनिवार्य) (२२१० ५११२) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ ३४ पैकी ३४ 


